सुशासन नियमावली प्रसिद्ध करण्यासाठी गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल प्रसिद्ध 
करण्याबाबत ................. 


महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०२३. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः Yay २०२२/प्र.क्र.२८/१८अ, दिनांक २७ मे, 
२०२२. 
२) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८अ, दिनांक २३ 
नोव्हेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना : 

प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, स्वच्छ, पारदर्शी आणि गतिमान करण्याकरीता सुशासन नियमावलीचा 
(Manual of Good Governance) मसुदा तयार करुन समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी 
संदर्भाधीन दिनांक २७ मे, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सुशासन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. 
सदर समितीने दिनांक २८ फेब्रुवारी, 2023 रोजी मुख्य सचिव यांना समितीचा Asay सादर केला आहे. सदर 
अहवालास शासनाने दिनांक १९ मे, २०२३ रोजी मान्यता दिली असून सदर समितीच्या अहवालावर कार्यवाही 
करण्याच्या अनुषंगाने अहवाल शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक: 

सुशासन समितीचा अहवाल www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला 
आहे. सदर अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभाग तसेच, सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांनी 
कार्यवाही करावी, अशा सुचना या परिपत्रकाद्वारे देण्यात येत आहेत. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०१११५३१८१४०७ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने aaa 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=04f6ff0d 1 ef522f4e19358cfac66e30d146fa47249¢32 


1356455a756d05ec1a9, postalCode=400032, 
ber=F49173DCDA3F795FF41A69777F5A6C2DED2 
4F621CD434ABBB169565D1ABDAA1F, cn=SUJATA MANOJ 


Date: 2023.08.01 11:58:19 +05'30' 


(सुजाता सौनिक ) 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सुशानि २०२२/प्र.क्र.२८/१८अ 


३. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

५. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

६. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 

८. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई, 

९. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

१०. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरीषद व संसद सदस्य, 

११. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 

१३. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई, 

१४. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्‍क आयोग, मुंबई, 

१५. महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, 

१६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई ४०० ०२३. 

१८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 

१९. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई (पत्राने) 

२०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

२१. डेप्युटी डायरेक्टर जनरल, ().).9.) एन.आय.सी. 

२२. राज्य माहिती अधिकारी, (5.।.0.) एन.आय.सी. 

२३. राज्य सूचना व विज्ञान अधिकारी, एन.आय.सी. 

२४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाआयटी, मुंबई 

२५. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२६. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परीषद, 

२८. प्रबंधक, मा.मुंबई उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई, 

२९. प्रबंधक, मा.मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई, 

३०. प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपलोकआयुक्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय 
इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 

३१. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

32. निवडनस्ती (कार्यासन १८अ) सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


